समग्र शिक्षा (शिक्षक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी 
राज्य हि्यातून २२०२ आय ६१२ खालील ३१- 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाशीर्षाखाली 

(सर्वसाधारण हिस्सा) निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट -२०२२/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०२३ 
वाचा :- 
केंद्र शासनाचे दिनांक ८ मार्च २०२२ चे पत्र 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
वित्त विभागाचे अ.शा. पत्र क्र. . अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५/०४/२०२२ 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,पुणे यांचे पत्र क्र. राशैसंप्रप/सेवापूर्व/कक्ष १(४) 
/बांधकाम /बुलढाणा/२०२१/९६, दि.०३/०१/२०२२ व २०२२/२६६९, दिनांक ०६/०६/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

समग्र शिक्षा (शिक्षक शिक्षण ) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) 
६०:४० असे आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था,बुलढाणा इमारत बांधकामासाठी झालेला खर्च रक्‍कम 
रुपये १,२५,५४,०००/- केंद्र सरकारकडून प्राप्त होईपर्यंत राज्य PITTA २२०२ आय ६१२ खालील २७ - 
लहान बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली वितरीत तरतूदीतून भागविण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
मात्र, यासाठी केंद्रशासनाकडून अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी विभागाने पाठपुरावा करावा. त्याचप्रमाणे 
सदर योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे या निधी व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने SNA बाबतच्या केंद्र 
शासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची देखील दक्षता घेण्यात यावी असे सूचित केले आहे 
त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दिनांक ८ मार्च २०२२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार प्रथमत: सदर रक्‍कम ३१ 
सहाय्यक अनुदाने उद्दिष्टाखाळी SNA खात्यात राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, 
मुंबई यांच्याकडे वितरीत करुन संबंधितांना अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रमाणे राज्य हिळड्यातून निधी उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे शिक्षक शिक्षण योजनेंतर्गत जिल्हा 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था,बुळढाणा इमारत बांधकामासाठी झालेला खर्च रक्‍कम रुपये 924,48 ,०००/- 
(रु एक कोटी पंचवीस लाख चोप्पन हजार फक्त) केंद्र सरकारकडून प्राप्त होईपर्यंत राज्य हिऱ्यातून २२०२ 
आय ६१२ खालील ३१ - सहाय्यक अनुदाने या लेखाशीर्षाखाली वितरीत तरतूदीतून भागविण्यास 
कार्यक्रमनिहाय खर्च करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे 
या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट -२०२२/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण 


2. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी उपरोक्‍त विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे कार्यक्रमनिहाय निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी व त्यांचे स्तरावर कार्यक्रमनिहाय 
खर्चामध्ये बदल करण्यात येवू नये. 


३. शिक्षक शिक्षण योजनेसाठी वितरीत करावयाच्या उपरोक्‍त तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील 
खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रामणे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


a लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित वितरीत तरतूद 
तरतूद (रक्‍कम - रूपये) 
शिड्या २ ३ 1 $$ 
fe औ- 
"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक 
ती व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, रुप कोरी सो 
(०१) (02) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1692)" 
एकूण रू. १,२५,५४,०००/- 


४. वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ व दि.०५/०४/२०२२ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व 
बाबींची पूर्तता होत आहे. 


५. । केंद्र शासनाकडून या बाबीकरिता वितरीत केलेले अनुदान राज्य शासनाने केलेल्या खर्चाची भरपाई 
यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीत त्वरित जमा करण्यात यावे. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४/०४/२०२२ व दि.०५/०४/२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / 
कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सहसचिव व उप सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४/०४/२०२२ व दि.०५/०४/२०२२ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०४६/व्यय-५, दि.०३/११/२०२२ अन्वये 
तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३६०/१४७१, दि.२७/१०/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट -२०२२/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२३१५०५३७१८२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ly signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2. 


5.4,20=340ec5e34f4f3 1b01be0869a230e89b14739b1c38b24cff 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई. 
७ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर. 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 


) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग). 

) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) उप सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


